सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . २८ ] 


गुरुवार , दिनांक १४ जुलै २०१६ : आषाढ २३, शके १९३८ [ किंमत : 00 रुपये] 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , पृष्ठे । 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार-ब व ८०१ 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित ८०४ 
असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी - 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , - 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ८०४ 

औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 


८१८ 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


r 


» 


० 


अ . क्र . अधिवक्त्याचे नाव 

नियुक्तीचेठिकाण 
विधि व न्याय विभाग 

| अॅड . स्वर्णसिंह आनंदसिंह गिरासे 

शहादा 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

| अॅड . सुशिल पुष्पेंद्र पंडीत 

शहादा 
मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २३ जून , २०१६ . 

| अॅड . जसराज नेमिचंद संचेती 

शहादा 
| अॅड. विजय धगन चव्हाण 

नंदुरबार 
क्र . डीजीपी- ६११५/ प्र . क . ३८० / का . १४ :- दिवाणी प्रक्रिया संहीता, १९०८ 

अॅड . तुषार दिनेशचंद्र कापडीया 

नंदुरबार 
च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम २४ ( ३ ) व 

अॅड . विनोद रमेश गोसावी 

नंदुरबार 
महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम 
१९८४ च्या नियम १३ तसेच या नियमात शासन अधिसूचना विधि व न्याय 

| अॅड . संजय विष्णु पुरानिक 

नंदुरबार 
विभाग क्र . संकीर्ण - ५९१५/(२७ )/ का . १४, दि .०३ /०२/ २०१५ व दि .१३/०२/२०१५ 

अॅड . यशवंतराव भास्करराव मोरे 

नंदुरबार 
च्या शुध्दिपत्रकान्वये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीस अनुसरुन नंदुरबार २ . सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व 
जिल्ह्याकरिता खालील अधिवक्त्यांची सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त मानधन ) नियम १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 
शासकीय अभियोक्ता पदावर दि . २४/ ०६/ २०१६ पासून पुढील दोन वर्षांचा 

३ . वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द 
कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्ष पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा 

करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 
कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीसाठी नियुक्ती 
करण्यात येत आहे. 

४. सदर नियुक्त्या या बाळासाहेब खोपडे यांनी महाराष्ट्र शासनाविरुध्द 
केलेल्या रिट याचिका क्र . ५७३१/ २००३ मधील न्याय निर्णयाच्या अधीन 

राहून करण्यात येत आहेत . 
औ . भाग १ - २८ 

८०१ 


. 


८०२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ जुलै २०१६ : आषाढ २३ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 
५. अॅड . विजय धगन चव्हाण यांना दि . २३/ ०६/ २०१७ पर्यंत 

अधिवक्त्याचे नाव 

पद 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता या पदावर 

| अॅड . डी .टी . देवणे | प्र.मुख्य सादरकर्ता अधिकारी/ सादरकर्ता अधिकारी | 
दिलेले नियुक्ती आदेश अधिक्रमित करुन वरीलप्रमाणे नव्याने नियुक्ती 

अॅड.विलास डायगव्हाणे | सादरकर्ता अधिकारी 
देण्यात येत आहे . 

अॅड .के . बी .भिसे 

सादरकर्ता अधिकारी 
६ . जिल्हा सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता, नंदुरबार यांनी अॅड . शाम. बी . पाटील सादरकर्ता अधिकारी 
वरीलप्रमाणे नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या सहायक सरकारी वकील व अॅड . ए.एस . वाबळे 

सादरकर्ता अधिकारी 
अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता यांचा रुजु अहवाल शासनास तात्काळ 

अॅड . जी . एम .केसकर सादरकर्ता अधिकारी 
सादर करावा . 

अॅड. एस .बी .पवार सादरकर्ता अधिकारी 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 

अॅड. ए.एम . राळेगणकर । सादरकर्ता अधिकारी 

अॅड . सी . व्ही . जाधव सादरकर्ता अधिकारी 
संजीव केळुसकर , 

अॅड . सय्यद आसिफ अली 
अवर सचिव , महाराट्र शासन 

सादरकर्ता अधिकारी 


५ . महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण कार्यालय , औरंगाबाद यांनी 
वरीलप्रमाणे नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिवक्त्यांचा रुजु अहवाल 
शासनास तात्काळ सादर करावा . 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २३ जून , २०१६ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


संजीव केळुसकर , 
अवर सचिव , महाराट्र शासन 


३ 


क्र . मॅट- ५११५/ प्र . क .४४/ का . १४ :- महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण , 
औरंगाबाद येथे खालील अधिवक्त्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
पदावर या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून पुढील दोन वर्षांचा कालावधी अथवा 
त्यांच्या वयास ६२ वर्ष पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी , यापैकी 
जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २३ जून , २०१६ . 


अ.क्र . अधिवक्त्याचेनाव 

पद 
१ अॅड . महाजन मिलिंद शिवराज | मुख्य सादरकर्ता अधिकारी ( ए पॅनल ) 

| अॅड . भारस्वाडकर प्रिया राघवेंद्र सादरकर्ता अधिकारी ( बी पॅनल ) 
| अॅड . देशमुख रेशा शरद सादरकर्ता अधिकारी ( बी पॅनल ) 
| अॅड . शिरसे शिवाजी कचरु सादरकर्ता अधिकारी ( बी पॅनल ) 
अॅड. यादव नंदकिशोर उध्दवराव सादरकर्ता अधिकारी ( बी पॅनल ) 
अॅड . भुमकर विश्वनाथ रुद्रप्पा सादरकर्ता अधिकारी ( बी पॅनल ) 
| अॅड . गुडे माधव प्रभाकर सादरकर्ता अधिकारी ( बी पॅनल ) 
| अॅड . देशमुख- घाटे संजीवणी सादरकर्ता अधिकारी ( बी पॅनल ) 
किशनराव 
| अॅड . देशपांडे दिपाली श्रीपाद सादरकर्ता अधिकारी ( बी पॅनल ) 
| अॅड . पाटील दिपक रामकृष्ण सादरकर्ता अधिकारी ( बी पॅनल ) 
| अॅड. थोरात इंद्रजित शिवाजीराव सादरकर्ता अधिकारी ( बी पॅनल ) 


क्र .डीजीपी-१६१५/ प्र .क .२६६/ का .१४ :- दिवाणी प्रक्रिया संहीता , १९०८ 
च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम २४ ( ३) व 
महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम 
१९८४ च्या नियम १३ तसेच या नियमात शासन अधिसूचना विधि व न्याय 
विभाग क्र . संकीर्ण- ५९१५/(२७)/ का .१४, दि . ०३ /०२ / २०१५ व दि . १३ /०२/ २०१५ 
च्या शुध्दिपत्रकान्वये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीस अनुसरुन बीड जिल्ह्याकरिता 
खालील अधिवक्त्यांची सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय 
अभियोक्ता पदावर दि . २४/०६/ २०१६ पासून पुढील दोन वर्षांचा कालावधी 
अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्ष पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी, 
यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 


-rm 


२ . सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवाशर्ती व 
मानधन ) नियम १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 


अ . क्र . 

अधिवक्त्याचे नाव 
| अॅड . सुहास वसंतराव सुलाखे 
| अॅड . अमित पह्माकरराव हासेगावकर 
| अॅड .मंजुषा मोतीराम दराडे 
| अॅड .भागवत सुखदेव राख 

अॅड . राम भाऊसाहेब बिरंगळ 
| अॅड .शिवजी व्यकंटराव मुंडे 
| अॅड. रामेश्वर मन्मथ ढेले 
| अॅड.रंजित अर्जुनराव वाघमारे 


- 


३ . वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ मते रद्द 
करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 


9 


- 


४ . उपरोक्त नियमित नियुक्तीमुळे खालील अधिक्त्यांची त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविल्या पदावर देण्यात आलेली तात्पुरती मुदतवाढ या 
आदेशाच्या दिनांकापासून समाप्त करण्यात येत आहे . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ जुलै २०१६ : आषाढ २३ , शके १९३८ 

८०३ 
२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व 

५. जिल्हा सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता , धुळे यांनी 
मानधन ) नियम १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 

वरीलप्रमाणे नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या सहायक सरकारी वकील व 

अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता यांचा रुजु अहवाल शासनास तात्काळ 
३ . वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द 

सादर करावा . 
करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 
४. सदर नियुक्त्या या बाळासाहेब खोपडे यांनी महाराष्ट्र शासनाविरुध्द 

संजीव केळुसकर , 
केलेल्या रिट याचिका क्र . ५७३१/ २००३ मधील न्याय निर्णयाच्या अधीन 

अवर सचिव , महाराट्र शासन 
राहून करण्यात येत आहेत . 


५. जिल्हा सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता, बीड यांनी 
वरीलप्रमाणे नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या सहायक सरकारी वकील व 
अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता यांचा रुजु अहवाल शासनास तात्काळ 
सादर करावा . 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २४ जून , २०१६. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


संजीव केळुसकर , 
अवर सचिव , महाराट्र शासन 


क्र . डीजीपी-१९१५/ प्र . क .३४४/ का . १४ :- दिवाणी प्रक्रिया संहीता , १९०८ 
च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम २४ (३ ) व 
महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम 
१९८४ च्या नियम १३ तसेच या नियमात शासन अधिसूचना विधि व न्याय 
विभाग क्र . संकीर्ण- ५९१५/(२७)/ का .१४, दि. ०३/ ०२/२०१५ व दि . १३ /०२/२०१५ 
च्या शुध्दिपत्रकान्वये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीस अनुसरुन धुळे जिल्ह्याकरिता 
खालील अधिवक्त्यांची सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय 
अभियोक्ता पदावर या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून पुढील दोन वर्षांचा 
कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्ष पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा 
कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीसाठी नियुक्ती 
करण्यात येत आहे. 


अ . क्र . 


अधिवक्त्याचेनाव 
अॅड . अजयकुमार शंकरराव सानप 
अॅड . निलेश भगवान कलाल 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ 

दिनांक :- २३ जून , २०१६ . 
क्र .डीजीपी- १९१५/ प्र . क .३४४/ का .१४ :- दिवाणी प्रक्रिया संहीता , १९०८ 
च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम २४ ( ३ ) व 
महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम 
१९८४ च्या नियम १३ तसेच या नियमात शासन अधिसूचना विधि व न्याय 
विभाग क्र . संकीर्ण - ५९१५/( २७)/ का . १४ , दि . ०३/ ०२/ २०१५ व दि . १३/ ०२/ 
२०१५ च्या शुध्दिपत्रकान्वये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीस अनुसरुन धुळे 
जिल्ह्याकरिता खालील अधिवक्त्यांची सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त 
शासकीय अभियोक्ता पदावर दि . २४/ ०६/ २०१६ पासून पुढील दोन वर्षांचा 
कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्ष पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा 
कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीसाठी नियुक्ती 
करण्यात येत आहे. 
| अ.क्र . अधिवक्त्याचेनाव 

अॅड आधार संतु वाघ 
अॅड. राजश्री भवतीप्रसाद पांडे 
अॅड .पराग मधुकर पाटील 
अॅड.गणेश यशवंत पाटील 
अॅड. वैभव सुहास पुरोहीत 


scw-० 


२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवाशर्ती व 
मानधन ) नियम १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 

३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ते रद्द 
करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 

४ . सदर नियुक्त्या या बाळासाहेब खोपडे यांनी महाराष्ट्र शासनाविरुध्द 
केलेल्या रिट याचिका क्र . ५७३१/ २००३ मधील न्याय निर्णयाच्या अधीन 
राहून करण्यात येत आहेत . 

५. जिल्हा सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता, धुळे यांनी 
वरीलप्रमाणे नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या सहायक सरकारी वकील व 
अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता यांचा रुजु अहवाल शासनास तात्काळ 
सादर करावा . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


२ . सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व 
मानधन ) नियम १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 

३ . वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द 
करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 


संजीव केळुसकर , 
अवर सचिव , महाराट्र शासन 


४. सदर नियुक्त्या या बाळासाहेब खोपडे यांनी महाराष्ट्र शासनाविरुध्द 
केलेल्या रिट याचिका क्र . ५७३१/ २००३ मधील न्याय निर्णयाच्या अधीन 
राहून करण्यात येत आहेत . 


८०४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ जुलै २०१६ : आषाढ २३, शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 

संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 
विधि व न्याय विभाग 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ 

प्र. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
दिनांक :- ०५ जुलै , २०१६ . 

पहाः-१) श्री . एस. एस. शिंदे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, 

अहमदपूर यांची दिनांक १.६.२०१६ ते ४ .६. २०१६ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसाची 
क्र .डीजीपी-१९१५/ प्र . क .३४४/ का . १४ :- दिवाणी प्रक्रिया संहीता , 

अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
१९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम २४ (३ ) व 
महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम २ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
१९८४ च्या नियम १३ तसेच या नियमात शासन अधिसूचना विधि व न्याय अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
विभाग क्र . संकीर्ण- ५९१५/(२७)/ का.१४, दि . ०३/ ०२ / २०१५ व दि . १३/ ०२ / २०१५ 

आदेश 
च्या शुध्दिपत्रकान्वये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीस अनुसरुन धुळे जिल्ह्याकरिता 

क्र . काव्यवि /( प्रशा )/ २०७५ / २०१६ - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
अॅड. सुनिल पोपटलाल जैन यांची जिल्हा सरकारी वकील व सरकारी 

हे श्री . एस .एस . शिंदे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
अभियोक्ता पदावर दि . ०६ /०७/ २०१६ पासून पुढील दोन वर्षांचा कालावधी 

न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, अहमदपूर यांची दिनांक १. ६.२०१६ ते ४.६. २०१६ 
अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्ष पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी, 

पर्यंतची (०४) दिवसाची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक ५.६.२०१६ रोजी 
यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात येत 

रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीचे लाभासह मंजूर करीत आहेत. तसेच 
आहे . 

त्यांना दिनांक ३१ .५.२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ६.६.२०१६ 
२ . सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवाशर्ती व रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
मानधन ) नियम १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . देण्यात येत आहे . 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द 

श्री . एस . एस . शिंदे, हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 

पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 
४. सदर नियुक्ती ही बाळासाहेब खोपडे यांनी महाराष्ट्र शासनाविरुध्द 

श्री .एस . एस . शिंदे , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
केलेल्या रिट याचिका क्र . ५७३१/ २००३ मधील न्याय निर्णयाच्या अधीन 

२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, 
राहून करण्यात येत आहेत . 

अहमदपूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 
५ . सरकारी वकील कार्यालय , धुळे यांनी वरीलप्रमाणे नव्याने नियुक्त 

___ श्री .एस. एस . शिंदे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतल त्यांचे 
करण्यात आलेल्या अॅड . सुनिल पोपटलाल जैन , जिल्हा सरकारी वकील 

न्यायालयाचा व त्यांचेकडे सोपविण्यांत आलेला सह दिवाणी न्यायाधीश , 
व सरकारी अभियोक्ता यांचा रुजु अहवाल शासनास तात्काळ सादर 

कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडधिकारी प्रथम वर्ग , अहमदपूर या न्यायालयाचे 

कार्यभार श्रीमती व्ही . एस. मोरे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
करावा. 

व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, अहमदपूर यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 

लातूर :- ३१ मे , २०१६ . 
संजीव केळुसकर , 
अवर सचिव , महाराट्र शासन 

श्रीमती एस . एम . शिंदे , 
प्र .प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर . 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २९ जून , २०१६ . 


प्र .प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दिनांक २१. ७. २०१५ . 


शुध्दिपत्रक 


२) श्री . एन . आर. मनगिरे , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदपूर 
यांची दिनांक २४.५. २०१६ व २५ .५.२०१६ या ( ०२) दिवसाची परावर्तीत रजा 
वैद्यकिय कारणांवरून मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


क्र .डीजीपी-६११५/ प्र . क . ३८० / का . १४ :- शासन अधिसूचना समक्रमांक 
दि . २३ / ०६/ २०१६ मधील परिच्छेद १ मधील अ . क्र . ६ . येथील अॅड . 
विनोद रमेश गोसावी यांच्या नियुक्तीचेठिकाण नंदुरबार ऐवजी शहादा 
असे वाचण्यात यावे . 


३ ) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व तंदुरुस्तीचे 
प्रमाणपत्र . 


४ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 

संजीव केळुसकर , 
अवर सचिव , महाराट्र शासन 


आदेश 


क्र . काव्यवि /(प्रशा )/ २०७६ / २०१६. - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
हे श्री . एन . आर. मनगिरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 


__ ११ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ जुलै २०१६ : आषाढ २३, शके १९३८ 

८०५ 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , अहमदपूर यांच्या दिनांक २४ .५. २०१६ व 
२५ .५.२०१६ या ( ०२ ) दिवसाच्या वैद्यकिय कारणांवरून उपभोगलेल्या परावर्तीत 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
रजेस कार्योत्तर मंजूरी देत आहेत . 

पहा :- १) श्रीमती वाय. आर . मुक्कनवार , ७वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
श्री . एन . आर . मनगिरे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे वरिष्ठ स्तर , लातूर यांची दि . ७.६. २०१६ ते २ . ७.२०१६ पर्यंतची ( २६ ) 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 

दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
___ श्री . एन. आर . मनगिरे, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती २ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
अहमदपूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली 

आदेश 
होती . 

क्र . काव्यवि( प्रशा )/ २१३० / २०१६ , - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर हे 
श्री . एन . आर. मनगिरे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 

श्रीमती वाय . आर . मुक्कनवार , ७वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१. ७. २०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 

अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी लातूर यांची दि . ७.६.२०१६ ते २.७.२०१६ 
ठेवण्यात आला होता . 

पर्यंतची ( २६) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक ३.७. २०१६ रोजी 
लातूर :- १ जून , २०१६. 

रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच 

त्यांना दिनांक ६.६.२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ४.७.२०१६ 
श्रीमती एस . एम . शिंदे, 

रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
प्र .प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 

देण्यात येत आहे . 


१० 


श्रीमती वाय . आर . मुक्कनवार , हया रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना 
त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


प्र .प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दिनांक २१ .७.२०१५ . 


२ ) श्री . एन. आर . मनगिरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदपूर 
यांची दिनांक २६. ५. २०१६ व २७.५. २०१६ या ( ०२ ) दिवसाची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


श्रीमती वाय . आर . मुक्कनवार, हया रजेवरून परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती ७वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू 
ठेवण्यात येईल . 

श्रीमती वाय . आर. मुक्कनवार , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर. एस . कानडे , ६वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी लातूर यांचेकडे सोपविण्यांत 
येत आहे . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


लातूर :- ७ जून , २०१६ . 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 


क्र . काव्यवि /(प्रशा)/ २०७७/ २०१६. – प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
लातूर हे श्री . एन . आर . मनगिरे, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदपूर यांच्या दिनांक २६ .५. २०१६ व २७. ५.२०१६ या ( ०२) दिवसाच्या 
उपभोगलेल्या अर्जित रजेस दिनांक २८ . ५.२०१६ व २९ . ५. २०१६ या सुट्टयांचे 
लाभासह कार्योत्तर मंजूरी देत आहेत . तसेच त्यांना सदरील कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात आली होती . 


१२ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . एन . आर . मनगिरे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दिनांक २१.७. २०१५ . 
२ ) श्रीमती एस . एम . कनकदंडे, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
लातूर यांची दि . १३.६ . २०१६ ते १८ .६.२०१६ पर्यंतची ( ०६ ) दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


श्री . एन . आर . मनगिरे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ , अहमदपूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


श्री . एन . आर. मनगिरे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१. ७. २०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात आला होता . 


आदेश 


लातूर :- १ जून , २०१६ . 


श्रीमती एस . एम . शिंदे , 
प्र. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर . 


क्र . काव्यवि( प्रशा)/२१३१/ २०१६,- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर हे 
श्रीमती एस .एम . कनकदंडे, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी लातूर यांची दि .१३.६.२०१६ ते १८ .६.२०१६ 
पर्यंतची (०६ ) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ११.६.२०१६ व 
१२.६. २०१६ रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार आणि रजेच्या पुढे 
दिनांक १९ . ६. २०१६ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह 


८०६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ जुलै २०१६ : आषाढ २३ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 
मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक १० .६. २०१६ रोजीचे कार्यालयीन 

१४ 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक २०.६.२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

पहा :- १) श्री . एस. जे. गायकवाड, ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
श्रीमती एस . एम . कनकदंडे, हया रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना 

स्तर , यांची दि .८. ६.२०१६ व १० .६. २०१६ पर्यंतची ( ०३) दिवसाची 
त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
श्रीमती एस. एम . कनकदंडे, हया रजेवरून परत न आल्यास त्यांची 

२) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
नियुक्ती ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू 

अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
ठेवण्यात येईल . 

आदेश 
श्रीमती एस .एम . कनकदंडे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 

क्र . काव्यवि(प्रशा)/ २१६६/ २०१६, - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर हे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१.७. २०१५ च्या 

श्री . एस . जे . गायकवाड , ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 

अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी लातूर यांची दि .८ .६. २०१६ व १०.६.२०१६ 
लातूर , ७ जून , २०१६ . 

पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक ११.६.२०१६ व 
व्ही . डी . डोंगरे , 

१२.६.२०१६ रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 

सुट्टयांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . 

श्री . एस . जे . गायकवाड , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
१३ 

पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

___ श्री . एस . जे . गायकवाड , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ , दिनांक २१.७. २०१५ . 

५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी 
२ ) श्री . आर . व्ही . जटाळे, जिल्हा न्यायाधीश - १, उदगीर यांची दि .९. ६. २०१६ लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 
व १० .६ .२०१६ या दोन ( ०२ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा 

श्री . एस . जे . गायकवाड , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
विनंती अर्ज . 

न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर . एस . कानडे , ६वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी लातूर यांचेकडे सोपविण्यांत 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

येत आहे . 
आदेश 

लातूर , ९ जून , २०१६ . 
क्र .काव्यवि ( प्रशा)/ २१६५/ २०१६ , - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 

व्ही . डी . डोंगरे , 
श्री . आर. व्ही . जटाळे , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
उदगीर यांची दि .९.६. २०१६ व १० .६.२०१६ या दोन ( ०२) दिवसांची अर्जित 
रजा, रजेच्या पुढे दिनांक ११.६.२०१६ व १२.६. २०१६ रोजी अनुक्रमे दुसरा 

१५ 
शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह मंजूर करीत 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून 
आहेत . तसेच त्यांना दिनांक ८ .६ . २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक १३.६ . २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत 

पहाः- १ . श्रीमती. स्वा . दि . अवसेकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर , 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

उस्मानाबाद यांचे पत्र क्र . ५४९१/१६ , दिनांक १३ जून , २०१६ अन्वये सादर 

केलेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
श्री . आर. व्ही . जटाळे, हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचेपुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
श्री . आर. व्ही . जटाळे , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 

करितात - 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उदगीर या पदावर 

आदेश 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू राहील . 

क्र . काव्यवि /(प्रशा )/ ४६६२/ २०१६ . – श्रीमती . स्वा .दि . अवसेकर , ४ थे 
श्री . आर.व्ही . जटाळे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१. ७. २०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 

सह दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , उस्मानाबाद 
राहील . 

यांची दिनांक १५ व १६ जून , २०१६ या ( ०२) दोन दिवसांची अर्जित रजा 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम- ५० नुसार मंजूर 
लातूर , ९ जून , २०१६ . 

करण्यांत येवून , दिनांक १४ जून , २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
व्ही . डी . डोंगरे , पासून ते दिनांक १७ जून , २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ जुलै २०१६ : आषाढ २३ , शके १९३८ 


८०७ 


। रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती . स्वा . दि . अवसेकर ह्या ४ थे सह 

१७ 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, उस्मानाबाद म्हणून 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
काम पहातील . 

पहा:- १ . श्री . एम . मोहीउद्यीन एम . ए., मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
__ जर श्रीमती. स्वा. दि . अवसेकर ह्या सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ४ यांचे पत्र क्र . ४८३/१६ , दिनांक १५ जून , २०१६ अन्वये सादर केलेला 
थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, उस्मानाबाद 

विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
( दोन ) 

करितात - 
श्रीमती. स्वा . दि . अवसेकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर व 

आदेश 
न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग, उस्मानाबाद यांच्या सदरील रजेच्या / सुट्टटीच्या क्र . काव्यवि /(प्रशा)/ ४७५८/ २०१६ . - श्री . एम. मोहीउद्यीन एम. ए., मुख्य 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . ग. वि . देशपांडे, २ रे सह न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांची दिनांक २० जून , २०१६ ते २४ जून , २०१६ 
दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, उस्मानाबाद यांच्याकडे या (०५ ) पाच दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
ठेवण्यांत येतो . 

१९८१, मधील नियम - ५० नुसार (रजेमागील दिनांक १९ जून , २०१६ आणि 

रजेपुढील २५ व २६ जून , २०१६ या तीन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
उस्मानाबाद :- १६ जून , २०१६ 

मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक १८ जून , २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
आर . आर. देशमुख , पासून ते दिनांक २७ जून , २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत सदरील 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एम . मोहीउद्यीन एम.ए ., हे मुख्य 
१६ 

न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 

जर श्री .एम. मोहीउद्यीन एम .ए., हे सदरील रजवर गेले नसते तर ते 
पहाः- १. श्री . ग. सो . ढोबळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , भूम यांचे पत्र क्र . 

___ मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 
११६४ / १६ , दिनांक १३ जून , २०१६ अन्वये प्राप्त झालेला विहित नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज. 

( दोन ) 

श्री . एम .मोहीउद्यीन एम . ए., मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 

सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्याभार 
करितात - 

हा श्रीमती.र.र. तेहरा, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , व अपर मुख्य 
आदेश 

न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


उस्मानाबादः- १८ जून , २०१६ . 


क्र . काव्यवि/(प्रशा)/ ४६३३/ २०१६ . – श्री .ग . सो . ढोबळे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१, भूम यांची दिनांक १६ जून, २०१६ ते ३० जून , २०१६ या ( १५ ) 
पंधरा दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ , 
मधील नियम - ५० नुसार मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक १५ जून , २०१६ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १ जुलै, २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री .ग . सो . ढोबळे हे तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ , 
भूम म्हणून काम पहातील . 

जर श्री .ग . सो .ढोबळे हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- १, भूम म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


१८ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा:- १. सौ.न .प्र .पवार , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र क्र . ५१०७/ १६, दिनांक ३० मे , २०१६ अन्वये सादर केलेला 
विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


२ . जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . ४२११/ १६ , दिनांक ३१ मे , २०१६ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात - 


( दोन ) 
श्री . ग . सो . ढोबळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ , भूम सदरील रजेच्या / 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . व. आ .पोकळे, 
जिल्हा न्यायाधीश - १, भूम यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 


आदेश 


उस्मानाबाद :- १५ जून , २०१६ 


आर . आर. देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ ४८०८ / २०१६. – सौ .न .प्र . पवार , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , व स्तर व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांची 
दिनांक ३१ मे , २०१६ ते ०४ जून , २०१६ या (०५ ) पाच दिवसांची अर्जित 
रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा)नियम १९८१ , मधील नियम - ५० नुसार 
( रजेपुढील दिनांक ०५ जून , २०१६ या एक दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक ३० मे , २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 


८०८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ जुलै २०१६ : आषाढ २३ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 
पासून ते दिनांक ०६ जून , २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 

२० 
सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ , दिनांक २१ . ७. २०१५ . 


रजेवरून परत आल्यानंतर सौ .न .प्र.पवार , हे ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
व . स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

जर सौ . न.प्र .पवार , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


२ ) श्री . जी .एच . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा 
यांचा दिनांक १३.६.२०१६ ते १८.६.२०१६ पर्यंतची (०६ ) दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


( दोन) 
सौ .न .प्र .पवार , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , व अपर मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्याभार हा श्रीमती .र.र.तेहरा , सह दिवाणी न्यायाधीश, 
व .स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 


आदेश 


उस्मानाबादः- १८ जून , २०१६ . 


क्र . काव्यवि ( प्रशा)/ २२४८ / २०१६ ,- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर हे 
श्री . जी . एच . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , निलंगा यांची 
दिनांक १३.६ . २०१६ व १८ .६ .२०१६ पर्यंतची ( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या पुढे दिनांक १९ . ६. २०१६ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीचे 
लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच सदरील कालावधीत त्यांना मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१९ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


पदा 


पहा :- १. सौ . न.प्र .पवार , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व.स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र क्र . ५६६७/ १६ , दिनांक १६ जून , २०१६ अन्वये 
सादर केलेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात - 


श्री . जी .एच . पाटील, हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचेपुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल 

श्री . जी . एच . पाटील , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यांत येईल . 

श्री . जी . एच. पाटील , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१.७. २०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यांत येईल . 


आदेश 


लातूर , १४ जून , २०१६ . 


क्र .काव्यवि /( प्रशा)/ ४८०९/ २०१६ . – सौ .न.प्र .पवार , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , व. स्तर, व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांची 
दिनांक १३ जून , २०१६ ते १५ जून , २०१६ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित 
रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ , मधील नियम - ५० नुसार 
( रजेपुढील दिनांक ११ व १२ जून , २०१६ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते . 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर 


२१ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


रजेवरून परत आल्यानंतर सौ .न.प्र. पवार , हे ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
व . स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 


जर सौ .न .प्र. पवार , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दिनांक २१.७.२०१५. 
२) श्री . एच .ए.मुल्ला, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, लातूर यांचा दिनांक १५.६. २०१६ 
ते १८. ६. २०१६ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा 
विनंती अर्ज. 


३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


( दोन ) 
सौ .न .प्र . पवार , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , व अपर मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्याभार हा श्री . रा. खं . राजेभोसले, ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , व .स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांनी 
पाहिला . 


आदेश 


उस्मानाबादः- १८ जून , २०१६ . 


क्र .काव्यवि ( प्रशा)/ २२६३/ २०१६ , - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री . एच.ए . मुल्ला , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, लातूर यांचा दिनांक १५.६.२०१६ 
ते १८.६.२०१६ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक १९.६.२०१६ 
रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . 
तसेच त्यांना दिनांक १४.६.२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
दिनांक २०.६. २०१६ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


आर. आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


८०९ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ जुलै २०१६ : आषाढ २३, शके १९३८ 
श्री .एच.ए . मुल्ला , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 

२३ 
पदावर नेमण्यात येईल . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


___ श्री . एच . ए . मुल्ला, हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू 
ठेवण्यांत येईल. 


NO 


पहाः- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दि . २१.७.२०१५. 
२ ) श्री . डी . पी . कासट , दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर , देवणी 
यांची दिनांक २३. ६.२०१६ ते ०१ .०७.२०१६ पर्यंतची (०९ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


___ श्री . एच .ए . मुल्ला , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१. ७. २०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यांत येईल . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


लातूर , १५ जून , २०१६ . 


आदेश 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 


२२ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


क्र . काव्यवि( प्रशा )/ २३०० / २०१६ ,- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर हे 
श्री . डी . पी . कासट , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग, देवणी यांची दिनांक २३.६.२०१६ ते ०१.०७.२०१६ पर्यंतची (०९ ) 
दिवसांची अर्जित रजा, मंजूर करीत आहेत. तसेच त्यांना दिनांक २२ .६.२०१६ 
रोजीचेकार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०२.०७.२०१६ रोजीचेकार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे . 


पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दिनांक २१ .७.२०१५ . 


२ ) श्रीमती एस .एम. शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश- २, लातूर यांची दिनांक २०.६.२०१६ 
ते २४ .६ .२०१६ पर्यंतची ( ०५ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा 
विनंती अर्ज . 


श्री . डी . पी . कासट , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचेपुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


श्री . डी . पी . कासट , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , देवणी या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . डी . पी . कासट , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ .७.२०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यांत येईल . 


लातूर , १८ जून , २०१६ . 


क्र . काव्यवि ( प्रशा)/ २२८३/ २०१६ ,- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्रीमती एस . एम . शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश-२, लातूर यांची दिनांक २० .६.२०१६ 
ते २४ . ६. २०१६ पर्यंतची (०५ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक १९. ६.२०१६ 
रोजी रविवार व रजेच्या पुढे दिनांक २५.६. २०१६ व २६.६. २०१६ अनुक्रमे 
चौथा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्ट्यांच्या लाभासह मंजूर 
करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक १८.६. २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक २७.६. २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 


२४ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


श्रीमती एस. एम . शिंदे, ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्रीमती एस .एम . शिंदे, ह्या रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश - २, लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे 
चालू ठेवण्यांत येईल . 


पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दिनांक २१. ७. २०१५ . 
२) श्री. ए. आर . सोनी , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर 
यांची दिनांक १३.६ . २०१६ ते १५.६ . २०१६ पर्यंतची ( ०३) दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


श्रीमती एस. एम . शिंदे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ .७.२०१५ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 


आदेश 


लातूर , १६ जून , २०१६ . 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 


क्र . काव्यवि ( प्रशा)/ २३०१/ २०१६ , - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर हे 
श्री . ए. आर . सोनी , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , लातूर यांची 
दिनांक १३.६. २०१६ ते १५.६ .२०१६ पर्यंतची ( ०३) दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक ११ .६.२०१६ व १२.६.२०१६ रोजी अनुक्रमे दुसरा 
शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह कार्योत्तर मंजूर 
देत आहेत . तसेच त्यांना सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 


८१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ जुलै २०१६ : आषाढ २३ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


देण्यात आली होती. 


२६ 


BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 


OFFICE ORDER 
( NO . B- 2/ 43 OF 2016 ) 


श्री . ए. आर. सोनी, हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचेपुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात आले होते . 

श्री . ए. आर . सोनी , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 

श्री .ए. आर. सोनी, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१.७.२०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यांत आला होता . 


READ :- Application dated 20 / 06 / 2016 
Submitted by Shri B. K. Gawande, Jt. Civil Judge (JD) 
& JMFC , Ambad for grant of earned leave and order 


passed on it . 


लातूर , १८ जून , २०१६ . 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 


२५ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


No./Estt./2177/of 2016 .:-- The Principal District 
& Sessions Judge, Jalna is pleased to grant earned leave 
for (03) days w. e.f. 22 / 06/16 to 24/06/16 with benefit 
of availmentof suffixingholiday falling on 25 - 06 - 16 & 
26 /06 / 16 with permission to leave the headquarter after 
office hours of 21 / 06 / 16 till before office hours of 
27/ 06 / 16 to Shri B . K .Gawande , Jt.Civil Judge (J . D .) 
& JMFC, Ambad . 


पहा:- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक काव्यवि( प्रशा )/ २२२६/ 
२०१६, दिनांक १४.६ . २०१६ . 


२) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दिनांक २१. ७. २०१५ . 


३) श्री . एस . के . चौदंते , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, लातूर 
यांची दिनांक १६.६ .२०१६ या (०१) दिवसाची वाढीव अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


On return from the said leave Shri B .K .Gawande , 
is reposted as Jt. Civil Judge (J. D . ) & JMFC Ambad . 


No locum tenens is necessary . 


४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


Certified under note 2 below M .C . S (Pay ) Rule 
39 that, Shri B .K . Gawande , would have continued to 
officiate as Jt. Civil Judge (J. D.) & JMFC , Ambad 
had he not proceed on leave for the above period . 


क्र . काव्यवि( प्रशा )/ २३०२/ २०१६ ,- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री .एस . के . चौदंते , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , लातूर यांची 
दिनांक १६.६.२०१६ या ( ०१) दिवसांची उपभोगलेल्या वाढीव अर्जित रजेस 
कार्योत्तर मंजूरी देत आहेत . तसेच त्यांना सदरील कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात आली होती . 


श्री . एस . के . चौदंते , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात आले होते . 

श्री . एस . के . चौदंते , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 


In his absence the charge of his Court w . e .f. 
22 /06 /16 to 24 / 06 / 16 is keptwith Shri S.N . Sarodiya, 
2nd Jt. Civil Judge (J. D .) & JMFC , Ambad and 
charge for dated 25/ 06 / 16 & 26 / 06 / 16 is kept with 
Shri H .C .Parmar, Civil Judge (J.D .) & JMFC , Ambad 
in addition to their own duties. 


श्री . एस .के . चौदंते , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१. ७. २०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यांत आला होता . 


Note has been taken in the Service Book of the 
_ concerned . 


Jalna , 21/ 06/ 2016. 


लातूर , १८ जून , २०१६ . 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 


Smt. S .S . Kosamkar, 
Principal District & Sessions 

Judge, Jalna. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ जुलै २०१६ : आषाढ २३ , शके १९३८ 


८११ 


699 


२७ 
BY PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE 

NOTIFICATION 


No.HKW /(Adm )./9568/ 2016 .--- The following Judicial Officers in this Judicial District have been pernitted 
to enjoy “ SUMMER VACATION ” and were prevented from enjoying the period of vacation as mentioned 
against their names, in column nos. 3 & 4 , respectively, during SUMMER VACATION from 5thMay, 2016 to 
5th June, 2016 (Both days Inclusive). 


Sr. 


Name of the Judicial officer and 

Designation 


Period of Summer Vacation 

enjoyed 


Period of Summer 
Vacation Prevented . 


No . 


2 


05 /05 /16 to 29/05 /16 


LATUR STATION 
Shri.S . D .Jagmalani, 

30 /05 /16 to 05 / 06 /16 
District Judge -1 & Addll.Sessions Judge. 
Smt. S .M .Shinde , 
District Judge-2 & Addll.Sessions Judge. 
Shri. P. K . Sharma, 

09 /0516 to 22 /05 /16 
District Judge - 3 & Addll. Sessions Judge . 


05 /05 /16 to 08 /05 / 16 

& 
23/05 / 16 to 05/ 06 / 16 
05/05/ 16 to 22 /05/ 16 


23 / 05 / 16 to 05 /06 / 16 


Shri.M .S .Kulkarni, 
District Judge -4 & Addli.Sessions Judge . 
Shri. M .H . Pathan , 
District Judge - 5 & Assist. Sessions Judge . 
Shri. S .M . Yellati, 
Adhoc District Judge - 1 & 
Assist. Sessions Judge . 
Shri.Mahesh K . Jadhav, 
Adhoc District Judge - 2 & 
Assist. Sessions Judge . 


09 /05 /16 to 22 /05/ 16 


|05/05 /16 to 08 /05 /16 

& 
23 /05/ 16 to 05/ 06 / 16 
05/05/16 to 15/05/ 16 

& 
30 /05 / 16 to 05/ 06 / 16 


16 /05 / 16 to 29 /05 / 16 


23 /05 / 16 to 05 /06 / 16 


05 /05 /16 to 22/05 /16 


23/05 / 16 to 05 /06 / 16 


05 /05 /16 to 22 /05 /16 


Shri .M .J.J.Baig , 
Civil Judge , Senior Division . 
Shri.L .S .Chavan , 
JointCivil Judge , Senior Division . 
Shri. A . R . Soni, 
2 nd Jt.Civil Judge , Senior Division . 


16 /05 /16 to 29/05 / 16 


16 /05 / 16 to 29 /05 /16 


Shri.S .C .Pathare , 
3rd Jt .Civil Judge , Senior Division . 


05 /05 /16 to 15 /05 / 16 

& 
30 /05 / 16 to 05 /06 /16 
05/ 05/ 16 to 15 /05 / 16 

& 
30/05 /16 to 05 / 06 / 16 
23/05 / 16 to 08 /06 / 16 

& 
23 / 05 / 16 to 05 /06 / 16 


Smt. S . M .Kanakdande, 
4th Jt.Civil Judge , Senior Division . 


09/05 / 16 / to 22/05/ 16 


८१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ जुलै २०१६ : आषाढ २३ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


Shri. S . J.Gaikwad , 
5th Jt.Civil Judge , Senior Division . 


16 /05 / 16 to 22 /05 / 16 

& 
30 /05 / 16 to 05/06 / 16 
09/ 05 / 16 to 15 /05 / 16 

& 
23/05 /16 to 29/05 / 16 


05 /05 /16 to 15/05 / 16 

& 
23/05/ 16 to 29 /05 / 16 
05 / 05 /16 to 08 /05 / 16 


Shri.R . S .Kanade , 
6th Jt.Civil Judge , Senior Division . 


& 


16 /05 /16 to 22 /06 /16 

& 
30/05/ 16 to 05/ 06 / 16 


Smt. Y . R .Mukkanwar, 
7th Jt.Civil Judge, Senior Division . 


23 /05 /16 to 05 /06 / 16 


05/05 / 16 to 22/05 /16 


Smt. S . U .Deshmukh , 
8th Jt.Civil Judge , Senior Division . 


23/05/ 16 to 05/06 / 16 


05 / 05 / 16 to 22/05/ 16 


Shri. R .G .Malshetti, 
Extra Jt. Civil Judge , Senior Division . 


25/04 / 16 to 05 / 06 /16 


Shri, R . V. Kokare , 
Secretary, District Legal Service Authority. 


09 /05/ 16 to 22 /05/ 16 


05/05 / 16 to 08 /05 / 16 


& 


23/05 / 16 to05/ 06 / 16 


Shri. H . A .Mulla , 
Chief JudicialMagistrate . 


23 /05 /16 to 05 /06 / 16 


05 /05 / 16 to 22/05 /16 


Shri. A . K .Deshmukh , 
Joint Civil Judge , J. D . & J . M . F .C . 


16 /05/ 16 to 29/05/ 16 


05/05 / 16 to 15 /05 /16 


30 /05 /16 to 05 / 06 /16 


16 /05 /16 to 29 /05 / 16 


05 /05 / 16 to 15 / 05/ 16 


Smt. A . A . Godase , 
2nd Jt.Civil Judge , J . D . & J. M . F . C . 


30 / 05 / 16 to 05 /06 / 16 


05/ 05 / 16 to 15 /05/ 16 


Smt.R . A .Malakolikar , 
3rd Jt.Civil Judge , J. D . & J. M . F. C . 


16/ 05 / 16 to 22/ 05 / 16 


23/05 / 16 to 05 /06 / 16 


Smt.M .C .Upadhye , 
4th Jt.Civil Judge , J.D .& J.M .F.C . 
Smt. P. D .Deshpande , 
5th Jt. Civil Judage, J. D . & J. M .F. C . 
Shri.G .B .Jankar, 
6th Jt.Civil Judge , J . D . & J .M . F .C . 


औरंगाबाद विभाग 


। विभाग 


८१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ जुलै २०१६ : आषाढ २३, शके १९३८ 

UDGIR STATION 


27 ) 


| Shri.R . V.Jatale , 
District Judge- 1 & Addll.Sessions Judge. 


30 /05/ 16 to 05 / 06 / 16 


| 


05 /05/ 16 to 29/05 /16 


28 ) 


05 /05 / 16 to 22/05 / 16 


Shri. S .G . Deshmukh , 

23/05 / 16 to 29/05 / 16 
District Judge -2 & Assistant Sessions Judge . 


30 /05 /16 to 05 / 06 /16 
05 /05/ 16 to 22/05/ 16 


23 /05 / 16 to 05 /06 / 16 


Shri. V. V . Nashikkar, 
Civil Judge, Senior Division . 


16 /05 / 16 to 22 /05 / 16 


05 /05 / 16 to 15 /05/ 16 


Shri.S .G .Nandimath , 
JointCivil Judge, Senior Division . 


23 /05 / 16 to 05 /06 / 16 


16 /05 / 16 to 22 /05 / 16 


Shri.H . S . Bhure , 
Joint Civil Judge , J. D . & J.M .F.C . 


05/05/ 16 to 15 / 05 / 16 

& 
23 /05 / 16 to 29 / 05 / 16 


30 /05 /16 to 05 /06 / 16 


32) 


16 /05 / 16 to 29 /05 / 16 


05 /05/ 16 to 15 /05 / 16 


Shri.K .G . Sawant, 
2nd Jt. Civil Judge , J.D . & J. M .F . C . 


30 /05 /16 to 05 / 06 /16 
05 /05 /16 to 22/05 /16 


33 ) 


Shri.M .P . Pande , 
3rd Jt . Civil Judge , J . D . & J . M . F . C . 


23 /05 /16 to 05 / 06 /16 


34 ) 


16 /05 / 16 to 29 /05 / 16 


05 /05 / 16 to 15 /05/ 16 


Shri. A . B . Madake, 
4th Jt. Civil Judge , J . D . & J .M . F .C . 


30 /05/ 16 to 05/06 / 16 


35 ) 


Shri. A . N . Gaikwad , 
5th Jt. Civil Judge , J. D . & J. M . F. C . 

NILANGA STATAION 
Shri.M . V . Kurtadikar, 

23/05 / 16 to 05/ 06 / 16 
District Judge - 1 & Addll .Sessions Judge . 
Shri. R .N . Barad , 

|09/05/ 16 to 22/05/ 16 
Civil Judge , Senior Division . 


05 /05/ 16 to 22 /05/ 16 


05 / 05 / 16 to 08 / 05 / 16 


09 /05 /16 to 22 /05 / 16 


Shri.G .H . Patil, 
JointCivil Judge , Senior Division . 


23/05 / 16 to 05 /06 / 16 
05 /05 / 16 to 08 /05 / 16 

& 
23 /05 / 16 to 05 /06 /16 
05 /05/ 16 to 15 /05 / 16 


39 ) 


16 /05 / 16 to 29 /05 /16 


Shri. B . V . Baravkar, 
Joint Civil Judge , J.D . & J. M .F. C . 


& 


30/05/ 16 to 05 / 06 / 16 
05 /05 / 16 to 22 /05 / 16 


23 /05 / 16 to 29/05 / 16 


Shri. M . S . Borale , 
2nd Jt. Civil Judge , J. D . & J. M .F . C . 


09/05 / 16 to 22 /05 /16 


Shri.M .S . Gorwade, 
3rd Jt. Civil Judge , J. D . & J. M . F .C . 


30/05/ 16 to 05 /06 / 16 
05 / 05 / 16 to 08 /05 / 16 

& 
23 /05 / 16 to 05 /06 / 16 


८१४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ जुलै २०१६ : आषाढ २३ , शके १९३८ __ भाग १ - पुरवणी 

AHMEDPUR STATAION 
42 ) Shri.S . C .Magre , 

23/05 / 16 to 05 /06 / 16 05 /05 / 16 to 22 /05 / 16 
District Judge - 1 & Addll . Sessions Judge . 
43 ) Shri.J. Y.Ghule, 

16 /05/ 16 to 29/05/ 16 05 /05 /16 to 15 /05 / 16 
Civil Judge , Senior Division . 

30 /05 /16 to 05 /06 /16 
44 ) | Shri .N . R .Mangire , 

09 /05/ 16 to 22/05 /16 05 /05 /16 to 08/05/ 16 
Joint Civil Judge , J . D . & J. M . F .C . 

& 

23/05 / 16 to 05 / 06 / 16 
45 ) | Shri.S .S . Shinde , 

16 /05 /16 to 29/05 / 16 05 /05 / 16 to 15 /05/ 16 
2nd Joint Civil Judge , J. D . & J. M . F. C . 

30 / 05 / 16 to 05 /06 / 16 
46 ) | Smt. V.S .More, 

09 /05 / 16 to 15 /05 / 16 05 /05 / 16 to 08 /05 / 16 
3rd Jt. Civil Judge , J. D . & J. M . F .C . 

& 
16 /05 / 16 to 05 /06 / 16 


05 /05 / 16 to 29 / 05 / 16 


AUSA STATAION 
47) | Shri. M . M .Gadiya , 

30 / 05 / 16 to 05 /06 / 16 
Civil Judge, J. D . & J .M .F .C . 
48 ) | Smt.J. P. Sarpate, 

16 /05 /16 to 29/05 / 16 
Joint Civil Judge , J.D . & J.M . F.C . 


05/05/ 16 to 15 /05/ 16 

& 
30 /05 / 16 to 05 /06 / 16 


CHAKUR STATAION 


09 /05 / 16 to 22/ 05 / 16 


49) | Shri.M . C . Nepate , 

Civil Judge , J . D . & J .M . F .C . 


05/05 / 16 to 08 /05 / 16 

& 
23 /05 / 16 to 05 /06 / 16 
05 /05 /16 to 22 /05 / 16 

& 
30 /05 / 16 to 05 /06 /16 


50 ) 


23 /05 / 16 to 29/05 / 16 


Shri. V .H .Vishwas , 
Joint Civil Judge, J. D . & J.M .F.C . 


51) 


Smt.M .C .Shaikh , 
Joint Civil Judge , J. D . & J. M .F . C . 


DEONI STATAION 


52 ) 


16 /05 / 16 to 29 /05 / 16 


Shri. D . P .Kasat, 
Civil Judge , J.D . & J.M .F .C . 


05 /05 / 16 to 15 /05 / 16 

& 
30 /05 / 16 to 05 /06 / 16 


RENAPUR STATAION 


23 /05 / 16 to 05 / 06 / 16 


05 /05 / 16 to 22/05/ 16 


05 /05 /16 to 15 /05 / 16 


16 /05 /16 to 05 /06 / 16 


53 ) | Shri. V .J.Dongre, 

Civil Judge , J .D . & J. M . F .C . 
54 ) | Shri.S .T.Shinde, 

Joint Civil Judge , J. D . & J. M . F . C . 
55 ) Smt. A . T . Gitte 

Joint Civil Judge, J. D . & J. M . F. C . 
Latur :- 17th June, 2016 . 


V .D .Dongre, 
Principal District Judge ,Latur. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ जुलै २०१६ : आषाढ २३ , शके १९३८ 


८१५ 


२८ 
BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 

OFFICE ORDER 


२९ 
BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 


(NO . B - 2 /41 OF 2016 ) 


OFFICE ORDER 
(NO .B - 2/42 OF 2016 ) 


READ :- Application dated 18 /06 /2016 Submitted 
by Smt. S.D . Soni, 2nd Jt. Civil Judge (J.D .) & JMFC 
Jalna for grant of earned leave and order passed on it. 


READ :- Application dated 20 /06 / 2016 Submitted 
by Shri H . C . Parmar, Civil Judge ( JD ) & JMFC , 
Ambad for grant of commuted leave and order passed 
on it . 


+ 


No ./Esst./2139 / of 2016 . : -- The Principal District 
& Sessions Judge , Jalna is pleased to grantearned leave 
for (05 )days w .e.f. 20 /06 / 16 to 24 /06 / 16 with benefit 
ofavailmentof prefixing holiday falling on 19 /06 / 16 
suffixing holidays falling 25 / 06 / 16 & 26 /06 / 16 with 
permission to leave the headquarter after office hours 
of 18 - 06 - 16 till before office hours of 27 -06 - 16 to 
Smt. S . D . Soni, 2nd Jt. Civil Judge ( J. D .) & JMFC , 
Jalna. 


No./Estt ./2176 /of 2016 . :-- The Principal District & 
Sessions Judge , Jalna is pleased to grant commuted leave 
for ( 10 ) days w .e.f. 09 /06 / 16 to 18/06 /16 with benefit 
of availment of suffixing holiday falling on 19 -06 - 16 to 
Shri H . C . Parmar , Civil Judge (J.D .) & JMFC , 
Ambad . 


On return from the said leave Shri H . C . Parmar, is 
reposted as Civil Judge (J.D .) & JMFC ,Ambad . 


On return from the said leave Smt. S .D . Soni is 
reposted as 2nd Jt. Civil Judge (J.D .) & JMFC , Jalna. 


No locum tenens is necessary. 


No locum tenens is necessary . 


Certified under note 2 below M . C . S (Pay ) Rule 39 
that , Smt. S . D . Soni would have continued to officiate 
as 2nd Jt. Civil Judge (J. D .) & JMFC , Jalna had she 
not proceed on leave for the above period . 


Certified under note 2 below M .C . S (Pay ) Rule 39 
that , Shri H . C . Parmar, would have continued to 
officiate as Civil Judge ( J. D .) & JMFC , Ambad had 
he not proceed on leave for the above period . 


In his absence the charge of his Court was kept 
with Shri B . K . Gawande, Jt.Civil Judge (J. D .) & 
JMFC , Ambad in addition to his own duties . 


In her absence the charge of her Court w . e . f. 
20 /06 / 16 to 24 /06 / 16 is kept with Smt. Neha N . Joshi, 
3rd Jt. Civil Judge (J. D .) & JMFC , Jalna and charge 
dated 19 /06 / 16 , 25 /06 / 16 and 26 / 06 / 16 is keptwith 
Shri G . B . Yadav, Jt. Civil Judge (J. D .) & JMFC , Jalna 
in addition to their own duties. 


Note has been taken in the Service Book of the 
concerned . 


Jalna , 21 /06 / 2016 . 


Note has been taken in the Service Book of the 
concerned . 


Smt. S .S . Kosamkar, 
Principal District & Sessions 

Judge, Jalna . 


Jalna , 18 /06 /2016 . 


Smt. S . S . Kosamkar, 
Principal District & Sessions 

Judge, Jalna . 


३० 


८१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ जुलै २०१६ : आषाढ २३ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 

याअर्थी आता घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही 
जिल्हा : जालना 

व्यक्ती ही अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांका पासून ते 

उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होई 
भूमीसंपादन ,पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी 

त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 

कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर 
चे कलम ११ ( १ ) खालील अधिसुचना 

कोणताही भार निर्माण करणार नाही परंतू उक्त जमीनीच्या 
ज्याअर्थी भूसंपादन पुनर्वसन व पुर्नव्यवस्थापन करतांना 

अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार किंवा उक्त 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 

जमीनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही परंतू उक्त 
२०१३ (३० चा २०१३ ) कलम ३ खंड ई च्या परंतूका व्दारे 

जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 

जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
आलेली शासकिय अधिसुचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक 

अशा मालकास उक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 
संकीर्ण / ११/ २०१४/प्र.क्र . ७७ / अ- २ दिनाक १९ जानेवारी 
२०१५ यात पुढे उक्त अधिसुचना असा करण्यात आलेला 

परंतू आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
आहे .) यातपुढे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 

बुध्दी परस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेडओ) मध्ये व्याख्या । 

हानीची किंव क्षतिची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार 
केलेल्या एखाद्या जिल्हयातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल 

नाही. 
इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम 
जिल्हयाचाजिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूसंपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना 
सुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल . 

करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमानुसार समुचित 

( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निदेश उक्त 
सशासन असलेल्या जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या 

नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूचित १ मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 

उपनियम ३ व्दारे विहीत केल्या प्रमाणे भूमीअभिलेखाच्या 
केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा 

अद्यावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार 
करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा आवश्यकता 

असल्याचे देखील घोषीत करण्यात आले आहे . 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या 
या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि २ मध्ये दिलेले आहे , आणि उपखंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य 
च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , पारपाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी 
उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकात परतूर जि . जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे . 
भासण्याची शक्यता आहे आवश्यकता असण्याचा संभव आहे. 

अनुसूचि १ 
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूसंपादनाच्या अनुषंगाने 

जमीनीचे वर्णन 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

गावाचे नाव : खोराडसावंगी ता .मंठा जि . जालना 
सोबत जोडलेल्या अनुसूचि तीन मध्ये दिलेली आहे . 

अ .क्र . भूमापन किंवा अंदाजीत क्षेत्र 
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम (१) पुनर्वसन 

गट क्रमांक 

हे आर 
व पुर्नस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा 

५८ / ७ 

० .८० 
तपशिल या सोबत जोडलेल्या अनूसूचि पाच मध्ये दिलेला 
आहे. 


____ ०१ 


८१७ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ जुलै २०१६ : आषाढ २३ , शके १९३८ 
अनुसूचि २ 

अनुसूचि ५ 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलिताखाली 

येईल व गावकऱ्याचे जीवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर 
प्रकल्पाचे नाव :- मौजे खोराडसावंगी ता .मंठा जि . जालना 

तलावाच्या पाण्यामुळे पाझर तलावाच्या आजूबाजुच्या शेत 
येथील गट क्र . ५८ / ७ क्षेत्र ० .८० आर जमीन पाझर तलाव क्र 

जमीनीतील विहीरीची पाण्याची पातळी वाढेल . सदरचा पाझर 
५ करिता भूसंपादन 

तलाव हा दुर्गम भागातील जमीनीवर असून सदर पाझर 
प्रकल्प कार्याचेवर्णन : मौजे खोराडसावगी ता .मंठा जि . जालना 

तलावास गावकऱ्यांची व संबंधीत शेतकरी यांची संमती आहे. 
येथील पाझर तलाव क्र .५ करिता भूसंपादन 

सदर पाझर तलावामुळे कोणती ही व्यक्ती अथवा गावठाणाची 

जमीन बाधीत होत नाही त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता 
समाजास मिळणारे लाभ : या पाझर तलावामुळे मौजे नाही सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उदभवत नाही . 
खोराडसावगी ता .मंठा जि . जालना येथील जमीनीतील पाणी ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक 
पातळी वाढेल व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी 
होवून गावातील शेतकऱ्याचे जीवनमान उंचावेल . 

क ) ज्या अधिसुचने व्दारे प्रशासकाची नियुक्ती :निरंक 
अनुसूचि ३ 

नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसुचनेचा तपशिल 

टिप : उक्त जमीनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी 

परतूर जि . जालना यांचे कार्यालयास पाहण्या करीता ठेवण्यात 
कारणे : सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील __ आला आहे . 
क्षेत्रावर आहे . सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमीनीवर 
असून त्यास शेतकऱ्यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती 
अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही 

___ ठिकाण : परतूर 
व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची 
आवश्यकात नाही . 

दूर्वाचनिय 

उपविभागीय अधिकारी 
अनुसूचि ४ 

परतूर जि . जालना 
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


नविन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक 
परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे . 


८१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ जुलै २०१६ : आषाढ २३ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 
पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकांस प्रसिध्द झाली आहे . 


मगंळवार दिनांक १२ जुलै २०१६ : आषाढ २१ , शके १९३८ 


३१ 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 

- आदेश 


मी , नवल किशोर राम , जिल्हाधिकारी बीड याद्वारे असे जाहीर करतो की , 
बीड जिल्ह्यातील आष्टी, पाटोदा व शिरूर ( कासार) नगरपंचायतीच्या 
नामनिर्देशित सदस्य पदासाठी दि .15 .12. 2015 रोजी घेण्यात आलेल्या 
विशेष सभेमध्ये खालील परिशिष्टात स्तंभ 4 मध्ये दर्शविलेले उमेदवार 
नामनिर्देशीत सदस्य म्हणून नामनिर्देशीत केलेले आहेत . निम्नोक्त नामनिर्देशीत 
सदस्यांचा पदावधी विद्यमान आष्टी , पाटोदा व शिरूर ( कासार ) 
नगरपंचायतीच्या कालावधी पर्यंत राहील . 


क्रमांक जिबी/ डेस्क -1/ एमयुएन/ कावि /महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती 
व औद्योगिक नगरी अधिनियम ,1965 चे कलमातील तरतुदीनुसार व 
महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व 
नियुक्ता करण्याची पध्दत ) नियम 2010 अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 


अ . क्र . | 


नगरपंचायतीचे नाव | नामनिर्देशीत सदस्य संख्या 


उमेदवाराचे नाव 


आष्टी 


1 . सौ . पधिनी शिवाजी कदम 


2 . श्री . कुरेशी महंमद सादिक अ . गणी 


N 


पाटोदा 


1 . श्री . जाधव सतिश कल्याणराव 


2 . जोशी विजयकुमार सुधाकर 


शिरूर ( कासार ) 


1 . श्री . डॉ . भगवान बाबासाहेब सानप 
2 . श्री . संतोषकुमार तुकाराम ढाकणे 


स्थळ : बीड 


दिनांक : 30 /06/ 2016 


( नवल किशोर राम ) 
जिल्हाधिकारी बीड 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


